सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय 
(सागरी/भूजल/निपास) या पदावर 
पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.१४६/पदुम-१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


शासन Bear :- 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०२२. 


मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या अधिपत्याखालील आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांच्या कार्यालयातील 


प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, गट-अ (तांत्रिक यांना सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय 
(भूजल/सागरी/निपास) (तांत्रिकी या पदावर रु.१५६००-३९१०० (ग्रेड पे ७६००) (६ व्या वेतन 
आयोगानुसार), S-24 : रु.७८८००-२०९२०० (७व्या वेतन आयोगानुसार) या वेतनश्रेणीतील पदावर 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यास शासन मान्यता देत आहे. तसेच त्यांची पदोन्नतीनंतरची 


पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे कार्यालय व पदनाम पदोन्नतीनंतरचे पदनाम व 

क्र. कार्यालय 

iw श्री.रविद्र भिवा वायडा प्रादेशिक उपआयुक्त | सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय 
मत्स्यव्यवसाय, नागपूर. (भुजल), गट-अ (तांत्रिक) 

२. | श्री.युवराज आकाराम | उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय | सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय 

चौगले (अर्थ व नियोजन), आयुक्‍त | (निपास), गट-अ (तांत्रिक) 

मत्स्यव्यवसाय यांचे 
कार्यालय, मुंबई. 

३. | श्री.महेश हिमतराव देवरे | प्रादेशिक उपआयुक्त | सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय 
मत्स्यव्यवसाय, मुंबई. (सागरी), गट-अ (तांत्रिक) 

२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना खाळील अटींच्या अधीन राहून सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय या पदावर 


निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
सदर पदोन्नती ही मा.सर्वोच्च न्यायालयातील विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ 
मधील निर्णयास अधीन राहून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. 


२. रिट पिटीठान स्टॅम्प नं.१०८७६ /2029 व Re ART स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा.उच्च 


न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५.५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद रिट 
याचिकेत होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहील, या अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नत्या 


देण्यात येत आहेत. 


शासन आदेश क्रमांकः मत्स्यआ-२०२१/प्र.क्र.१४६/पदुम-१२ 


३. सदर पदोन्नत अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी पदोन्नतीचे/नियुक्‍तीचे आदेशा प्राप्त 
झाल्यापासून तात्काळ नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर होणे आवश्‍यक आहे. त्याप्रमाणे ते विहीत मुदतीत 
नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर झाले नाहीत, तर त्यांना सदर पदोन्नतीमध्ये स्वारस्य नाही असे गृहीत 
धरुन शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/का-१२, दिनांक 


१२.९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार शासन स्तरावरुन त्यांची पदोन्नती रद्द करण्यात येईल, याची कृपया 
नोंद घ्यावी. 
४. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना कळविण्यात येते की, वरील पदोन्नत अधिकारी हे नवीन 


नियुक्तीच्या जागी हजर होण्यासाठी त्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. तसेच सदर अधिकारी कोणत्या 
दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. 


कि सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०१३१३१२३५१००१ असा आहे. हा AST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrinivas Jagannath Shastri 
tith 


. . 
S h rl n IVas ९0० 03103 60920 18c1 dOF5f135a08db96d9d516 


052454832375d63a281822, Cod 


Ja g a n n at h S h a st [| | हा ला iain ie chs aes 
2: 


2.10.13 13:15:56 +05'30 


(श्रीनिवास शास्त्री) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव. 
३. मा.मत्री (मत्स्य) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
५. अपर मुख्य सचिव (सेव), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (मत्स्य), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
८. प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय, सर्व. 
९. सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक), सर्व. 
१०.महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१३.लेखा व कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
१४.संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई यांचेमार्फत) 
१५.निवडनस्ती पदुम-१२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


